सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक 
शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अटी व शातींमध्ये 
सुधारणांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिष्यवृ-२०१७/प्र.क्र.१३४/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : 


१ आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र.-आविशि-२००९/प्र.क्र.२०/का.१२, 
दि.३१.०५.२०१०. 


२) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक, क्र.-आविशि-२००९/प्र.क्र.२०/का.१२, 
दि.२६.०८.२०१०. 

3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.शिष्यवू-२०१७/प्र.क्र.१३४/का.१२, 
दि.१७.०४.२०१८. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदुरबार यांचे पत्र क्र.जिपनं/ शिक्षण/ प्राथ/ 
लेखा/सुमशि-२०१८-१९/२४०/२०१९, दि.०२.११.२०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.3 वरील शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपद्धती मधील ४.६ 
संबंधीत जिल्हापरीषदेचे शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक हे त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली रक्‍कम संबंधित 
शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या शाळेच्या खात्यामध्ये RIGS व्दारे जमा करतील. तसेच 


४.८ संबंधित मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात किंवा पालकांच्या संयुक्‍त आधार 
संलग्न बँक खात्यात Tore यादी करून RTGS व्दारे शिष्यवृत्ती जमा करावी. 

याऐवजी 
४.६ संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / जिल्हापरीषदेचे शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक 


हे त्यांच्याकडे प्राप्त ASA रक्‍कम संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या शाळेच्या खात्यामध्ये RTGS 
व्दारे जमा करतील. 


४.८ संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक 
खात्यात किंवा पालकांच्या संयुक्त आधार संलग्न बँक खात्यात बँकनिहाय यादी करून RTGS Ar 
शिष्यवृत्ती जमा करतील, असे वाचावे. 


त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र३ Wo शासन निर्णयातील योजनेची 
कार्यपद्धतीमध्ये पुढील अट समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिष्यवू-२०१७/प्र.क्र.१३४/का.१२ 


४.१४ योजनेंतर्गत एकूण अंदाजित खर्चाच्या कमाल २ टक्के इतकी रक्कम प्रशासकीय खर्च म्हणून 
वापरण्यात यावी. 

योजनेंतर्गत उर्वरित अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच राहतील. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९११२५१५५५३९३५२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Subrao Narayan गण कातळ 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcale 


S h | n d e b8ab54859eae7920c9d0d 1/622, ‘Subi 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc 0८ ww 


53) 


मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ ८. 


vo 


१०) प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर. 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर. 

१३) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

१४) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१५) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१८) प्रशासकीय अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई. 

१९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२० सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

29) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) निवड नस्ती (कार्यासन-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


